महाराष्ट्र शासन 


क्र. एमएलआय-०९२१/प्र.क्र.९३/काम-६ 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३०/११/२०२१. 


विषय :- कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या बळकटीकरण योजनेअंतर्गत सन 
२०२१-२२ करिता मंजूर तरतूद बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि सदर खर्चाला 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत - लेखाशीर्ष (००) (१२) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) २२३०५८०१-५३ मोठी बांधकामे. 


वाचा :- १. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मश्रविसं/९०९, दि.०७/०९/२०२१. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे पत्र क्र.अअ/मुंम/प्रशा-२/६४६३, 
दि.२५/०८/२०२१. 
३. वित्त विभाग, शा.नि.क्र.-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२) 
दि.२०/०९/२०१९ 
ज्ञापन :- 


संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या 
पत्रासंदर्भात कळविण्यात येते की, २२३०५८०१- ५३ मोठी बांधकामे या उप लेखाशिर्षाखाली संस्थेच्या मुख्य 
इमारतीच्या तळमजल्यावरील तसेच पहिल्या मजल्यावरील सर्व बाथरुम्स, फ्लोरिंग, खिडक्या यांची दुरुस्ती 
व नुतनीकरण, संस्थेतील परीसराच्या संरक्षणासाठी चारही बाजूने संरक्षक भिंत याची दुरुस्ती व नुतनीकरण, 
कार्यालयातील फर्निचर, वर्ग खोल्या, प्रशिक्षण कक्षांचे फर्निचर तयार करुन घेणे आणि फॉल सिलींग करणे, 
तसेच पूर्ण इमारतीचे प्लास्टर पेंटींग, वॉटर कोटींग या व इतर अनुषंगिक बाबींची दुरुस्ती व नुतनीकरण 
करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित खर्च रु.१,०३,५४,०००/- (एक कोटी तीन लाख चोपन्न हजार फक्त) 
एवढया खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१११३०१५३९२९४०१० असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | | 
SAGUNA (5॥0|९५- ५५७७५५५५०५ nner 


2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdbS2fb3a029adc135025943cb93cc90de6cebS64ced 


5ea3, pseudonym=E1C179DBCBC6C6E9A930E2789445 1 9A63E37 12DA, 
serialNumber=8B4022592C04665617981351F8579C9ABD8539AE93768B3FF96B2 
9867814680, cn=SAGUNA GANESH THENGIL 

Date: 2021.12.03 11:39:42 +05'30' 


(सगुणा काळे-ठेंगील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
प्रबंधक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
महालेखापाल - १, (लेखापरीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवड नस्ती (कामगार-६). 


०८ 40 AD -0 


